महाराष्ट्र शासन 


गोपनीय / तात्काळ 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


[लक्षवेध :- श्री. एस. एस. बर्वे, पोलीस उपमहानिरीक्षक (आस्थापना)] 


क्रमांक - आयपीएस १७०७ / प्र.क्र.३६३ / पोल १, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ सप्टेंबर, २००७. 


विषय :- भारतीय पोलीस सेवेतील परिविक्षाधीन सहायक पोलीस अधीक्षक 
यांना उपविभागीय पोलीस अधिकारी म्हणून पदस्थापना देण्याबाबत. 


संदर्भ :- आपले क्रमांक पोमसं / १ / १० (५) / भा.पो.से. / १८० / ६, 
दिनांक १७.०८.२००७ चे पत्र 
उपरोक्त विषयाबाबतच्या संदर्भाधिन पत्रव्यवहारास अनुसरुन आपणास कळविण्यात येते 
की, भारतीस पोलीस सेवेमध्ये सरळसेवेने नियुक्‍त झालेल्या सन २००५ च्या तुकडीतील, सहायक पोलीस 
अधीक्षक दर्जाच्या खालील नमूद अधिकाऱ्यांना, प्रशिक्षण पुर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


रिक्‍त पदावर नेमणूका देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


" अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव व नियुक्तीचे ठिकाण 
त प्रशिक्षणाचा जिल्हा 
। १ श्री. संगणाकल विरेश प्रभू, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
ठाणे ग्रामीण तिरोंदा उपविभाग, जिल्हा गोंदिया (रिक्‍त पदी) 
२ | श्री. मनोज कुमार शर्मा, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
नांदेड नांदेड शहर उपविभाग, जिल्हा नांदेड (रिक्त पदी) 
3 | श्री.मोहम्मद सुवेझ हक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
नाशिक ग्रामीण बीड उपविभाग, जिल्हा बीड (रिक्‍त पदी) 
४ | कुमारी शारदा वसंत निकम, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
। कोल्हापूर नागपूर शहर, जिल्हा नागपूर (रिक्त पदी) | 


याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी, व अनुपालन अहवाल संबंधितांनी कार्यभार 


स्विकारल्याचा दिनांक नमूद करुन, सत्वर शासनास सादर करावा 
५ er 
era वि. GPa Mar 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


D inew pol- Ih TRANSFE&POSTING LetterCR 363.07 5390 


क्रमांक - आयपीएस १७०७ / प्र.क्र. ३६३ / पोल १, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ सप्टेंबर, २००७. 


| माहितीसाठी सादर :- 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 

३) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 

४) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्विय सहायक 

५) प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे स्विय सहायक 

६) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्विय सहायक 

७) लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 


८) निवडनस्ती (पोल-१) 
ट्र 


‘Cfo 
( कैलास fa. बिलोणींकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


12 बारणे pot- WTRANSFE& POSTING LetierCR 363 07 SDPO 


